लेखन साहित्य खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र . क्र.२४/नोंदणीशाखा 
१० वा मजला, गोकुळदास ळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
मुंबई-४ 0000०१ 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग, विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग २ ,दिनांक १७.०४.२०१५. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग संकीर्ण - २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४ दिनांक २४.८.२०१७ 


शासन निर्णय- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध कार्यासनांसाठी साहित्य सामुग्री खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. कार्यालयीन व ळेखन साहित्याचा तपशील खालीलप्रमाणे 
आहे:- 


कार्यालयीन व लेखनसाहित्याचे 


मागणी करावयाची संख्या 


फाईल बोर्ड (दोन बाजूला फ्लाप व 
दोरी) ३००० नग 
द 


मार्किंग पेन (हायळायटर) (कॅमल) २५ नग 


Tawa 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र २४/नोंदणी शाखा 


१०० नग 


स्केल पट्टी (लाकडी व प्लॉस्टीक) 


= 
: 


१४ | पोस्ट इट पॅड (रंगीत Rew) २० बॉक्स 
होल मार्क ( प्रोटेक्टर) १००० नग 


स्पायरल FS (सी गुल) नं.६ सेट २५ नग 
प्रिटींग पेपर पांढरे / ॥-४ साईज 
१७ त्तर ५०० रिम 
झेरोक्स पेपर 


२. सदर खरेदी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GEM पोर्टल वरुन विहित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करुन खरेदी करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र.आर-२२५१ सेक्रेटरीएट सामाजिक सेवा, ०९०,सेक्रेटरीएट- 
(०१) (०१) सार्वजनिक आरोग्य-१३, कार्यालयीन खर्च (२२५१ ०४१८) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०- 
२१ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र २४/नोंदणी शाखा 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शछासन निर्णय क्रमांक: विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग २, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ वित्तिय अधिकार नियम 
पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील तरतुदीनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२९१५५११४२९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra R Gadhari 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


e 
R a V | Nn d fa ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07d 


32831e4140f3de291d1f40d510d295643f, 


७ serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69F1 
a h a ll 8152eb1ab86474731f4ac3d8424b8b56a653e 
1, cn=Ravindra R Gadhari 


Date: 2020.12.30 12:38:13 +05'30" 


र.र.गढरी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोखशाखेमार्फत), 
३. उपसचिव (नोंदणी शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
४. कक्ष अधिकारी (खरेदी अधिकारी), GEM पोर्टल, सा.आ.वि 
५. अवर सचिव (रोख शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
६. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
७. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 
९. निवड नस्ती (नोंदणी शाखा) 


